अनाथांच्या 1% आरक्षणाच्या 
धोरणात बदल करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २३ ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय,महिला व बाल विकास विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०९/का.०३, 
दि.०६.०६.२०१६. 
२) शासन Poet व बाल विकास विभाग, क्र.अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का.०३, 
दि.०२.०४.२०१८. 
३) शासन परिपत्रक,महिळा व बाळ विकास विभाग क्र.-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का.०३, 
दि.२०.८.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज 
असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, पालक यांचेकडून बाल कल्याण 
समितीमार्फत बालगृहात प्रवेश feet जातो. ० ते १८ वयोगटातील अशा मुलांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्र, 
निवारा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात व पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले 
जातात. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर संस्थेच्या बाहेर पडल्यानंतर अनेक 
समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनाथ मुलांची जात नक्की माहिती नसल्याने, त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट 
प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे, त्यांना विविध शासकीय लाभापासून वंचित 
रहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. अनाथ मुलांकडे कोणतीही 
कागदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे, त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही व त्यामुळे त्यांना विविध शासकीय 
सवलतींपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता 
यावा, याकरीता आरक्षण लागू करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार दिनांक १७ 
जानेवारी, २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार वाचा क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये, 
अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरी यामध्ये १% समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.तर 
वाचा क्र.३ नुसार अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्डक सूचना निर्गमीत करण्यात आलेल्या आहेत. 


2. अनाथ आरक्षणासंबंधीत संदर्भीय क्र. 2 येथील दि. २/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद 
अनाथांच्या व्याख्येत बदल करण्याबाबत तसेच अनाथांची तीन प्रकारांमध्ये वर्गवारी करणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर करण्यात आला 
होता. अनाथ आरक्षण या विषयाच्या अनुषंगाने अनाथांना खुल्या प्रवर्गातून १% आरक्षण लागू करण्याऐवजी 
त्यांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर १% आरक्षण निश्चित करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांनी 
सुचित केले होते. त्यानुसार अनाथांना 1% आरक्षण लागू करणे, अनाथांच्या व्याख्येमध्ये बदल करणे,अनाथांची 
तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमून्यात बदल करणे व यानुषंगाने आरक्षणासंबंधीत उपरोक्‍त 
वाचा क्र.१ ते ३ मधीळ शासन निर्णय अधिक्रमीत करून एकच सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमीत कऱण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 


area निर्णय :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज 


असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध 
शासकीय लाभांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ 
घेता यावा याकरीता खालीलप्रमाणे वर्गीकृत अनाथांना शिक्षण व नोकरी यामध्ये १% आरक्षण लागू करण्यास 


मान्यता 


२. 


देण्यात येत आहे. 

१) "अ" या प्रवर्गामध्ये पुर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा, ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे 
नातेवाईक,गाव, तालुका,पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही आणि त्या बालकांचे 
पालनपोषण बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थेत” अनाथालयात झाले आहे, अशी बालके. 


२) "ब" या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडीळ यांचे निधन झालेले आहे तथापि, त्यांच्या 


नातेवाईकांबाबत माहिती उपलब्ध असून त्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला 
आहे आणि त्या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत” अनाथालयात झाले आहे, 
अशी बालके. 


३) "क" या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील यांचे निधन झाले आहे परंतू त्या मुलाचे इतर नातेवाईक 


जिवंत असून बालकाचे संगोपन नातेवाईकांकडे झालेले असून बालकाच्या जातीबाबतचीही माहिती 
उपलब्ध आहे, अशी बालके. 


अटी व शार्ती/ कार्यपध्दती :- 


महिला व बाल विकास विभागाकडून ज्या अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत 
अशी बालके आरक्षणासाठी पात्र राहतील. तथापि, ज्या अनाथ मुलाच्या आई-वडीलांचे निधन त्या 
मुलाच्या वयाची १८ वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वी झाले असेळ AMPA बालकांना आरक्षण अनुज्ञेय राहील. 
अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांगांच्या आरक्षणाप्रमाणे करण्यात येईल. 

पदभरती तसेच शैक्षणिक, वसतिगृहे व व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठी अनाथ आरक्षण लागू राहील. 
अनाथ पदाची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध पदसंख्येच्या १% राहील. 
पदभरती अथवा शैक्षणिक प्रवेशासाठीची अनाथ आरक्षणाची पदे खुला किंवा सामाजिक आरक्षण 
प्रवर्गात दर्शविण्यात येऊ नयेत. 

अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा PATA तो ज्या प्रवर्गाचा 
आहे त्या प्रवर्गात करण्यात येईल. 

भरती वर्षात पात्र अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर आरक्षित जागेचा अनुशेष पुढील भरती 
वर्षासाठी ओढण्यात येईल. जर पुढील भरती वर्षातही पात्र अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 
सदर पद अनाथांव्यतिरिक्‍त इतर उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येईल. 

अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रूजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती देण्यात येईल. नियुक्ती पश्चात ६ 
महिन्याच्या कालावधीत अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्‍ती 
प्राधिकारी/ विभाग प्रमुख व आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांची राहील. 

अनाथांसाठीचे आरक्षण हा शासन निर्णय लागू झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे होणाऱ्या नोकरभरती व 
शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागू राहील. तसेच दि. २.४.२०१८ नंतर ज्या पदभरतीचा अंतिम निकाल 
जाहीर करण्यात आलेला नसेल, अशा सर्व पदभरतींसाठी देखील प्रस्तावित आरक्षण लागू राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 

Foy STAT STAY ROT ATTA HAY वळलात णत aM मत्ता ययावत 
प्रवेशासाठी अंदाजे जात नमूद केल्याचे निदर्शनास येते. अज्ञा बालकांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता 
होऊ शकत नसल्यास सदर उमेदवारास पदभरती अथवा शैक्षणिक प्रवेशानंतर खुल्या प्रवर्गात 
दर्शविण्यात यावे. 

११) सदर शासन निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी ज्या पात्र अनाथ मुलांना (दोन्ही पालक नसलेली) महिला व 
बाल विकास विभागामार्फत अनाथ प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आलेले असेल अशा मुलांची 
प्रमाणपत्रे आरक्षणासाठी पात्र राहतील. तथापि, प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमीत झाल्यानंतर ज्या 
अनाथांना शासन निर्णय , महिला व बाल विकास विभाग, दिनांक ६.६.२०१६ मध्ये विहित केलेल्या 
नमुन्यानुसार प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आलेले आहे अशा मुलांना सुधारीत नमुन्यात “अ”, “ब” 
आणि “क” या प्रवर्गात वर्गवारी करून सुधारीत प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची कार्यवाही संबंधीत 
विभागीय उपायुक्‍त महिला व बाल विकास विभाग यांनी एका महिन्याच्या आत पुर्ण करावी.नवीन 
नमुन्यानुसार प्रमाणपत्र वितरीत करतांना संबंधीत अनाथ मुलाकडून कोणतीही नवीन कागदपत्रांची 
मागणी करण्यात येवू नये. विभागीय कार्यालयाकडे उपलब्ध अभिलेखाच्या आधारे त्या मुलाची 
वर्गवारी करून सुधारीत प्रमाणपत्र निर्गमीत करणे बंधनकारक राहील. 

१२) अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने अभिनिर्णय देण्यास महिला व बाल विकास विभाग सक्षम राहील. 


३. अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना:- 


१) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले 
वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू राहतील. 

२) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला (Domicile) 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 

३) आरक्षणाच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेले निकष व अटी अनाथ 
आरक्षणास लागू राहतील. 

४) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणारा उमेदवार संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार 
पदासाठी आवश्‍यक असणारी किमान शौक्षणिक व इतर अर्हता प्राप्त करणारा असावा. 

५) अनाथ आरक्षण लागू करताना शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची 
जबाबदारी संबंधीत प्राधिकरणाची राहील. 

४.अनाथ प्रमाणपत्रासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे/निकष :- 

१) "अ" व "ब" प्रवर्गामध्ये समावेश होणा-या अनाथांच्या आई-वडीलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही 
हयात नसल्याबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून खात्री केल्याचे संस्थेचे अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रमाणित करावे. (त्यासाठी संस्थेचे अधिक्षक यांनी जन्म-मृत्यू 
नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम रजिस्टरची प्रत, गृह चौकशी अहवाल, बाल 
कल्याण समिती/बाल न्याय मंडळाचे आदेडा यापैकी एक ग्राह्य धरावे.) 

२) "क" प्रवर्गात येणा-या अनाथांचे आई-वडील हयात नसलेबाबत ग्रामसेवक/मुख्याधिकारी/वार्ड 
अधिकारी किंवा इतर सक्षम अधिकारी यांचेकडून मिळालेला मृत्यु दाखला किंवा तत्सम कागदपत्रे 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी विचारात घेवून तो अनाथ असल्याचे प्रमाणित करावे. 


५. "अ" आणि "ब" प्रवर्गातील (संस्थेतील/ संस्थेतून बाहेर पडलेले) अनाथ मुलांसाठी प्रमाणपत्र प्राप्त 
करणेसाठी करावयाच्या अर्जाची कार्यपध्दती:- 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 


१) 


अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचे निकष पुर्ण करणाऱ्या अनाथ मुलाने सध्या वास्तव्यास असलेल्या किवा 
अनाथ उमेदवार वयाच्या १८ वर्षानंतर संस्थेतून बाहेर पडळे असतील अशा संस्थेच्या 
अधिक्षकाकडे अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात अर्ज सादर करावा. 

संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकांनी त्या मुलाच्या अर्जावरून त्या मुलाने ज्या-ज्या संस्थेत वास्तव्य केले 
आहे अशा सर्व संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकांकडून आवश्‍यकतेनुसार त्या मुलाची माहिती स्वतः 
उपलब्ध करावी. 

संस्थेच्या अधिक्षकांनी मुलासंबंधीत माहिती व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे सदर मुलगा 
निकषानुसार अनाथ असल्याचे प्रमाणित करून जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना 
प्रस्ताव सादर करावा. 

जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी यांनी सदर प्राप्त अहवालाचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून 
अनाथ प्रमाणपत्र मिळणेबाबतचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह संबंधित जिल्ह्याच्या बाळ 
कल्याण समितीस सादर करावा. 

जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी यांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानंतर बाल कल्याण समितीकडून सदर अर्जाची तपासणी करण्यात येईल व उपलब्ध 
कागदपत्रांच्या आधारे प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करून सदर मुलाचे आई-वडील हयात नसल्याचे व 
निश्चित केलेल्या निकषासार तो अनाथ असल्याचे प्रमाणित करावे किंवा आवश्‍यकता असेल तरच 
पोलीस / महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडून छाननी करुन तसेच गरजेनुसार मुलाखत घेऊन अर्ज 
प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून कमाल vo दिवसात शिफारशीसह पुन:श्च संबंधित जिल्हा महिला 
व बाळ विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी बाल कल्याण समितीकडून प्राप्त प्रस्ताव ७ 
दिवसात शिफारशीसह विभागीय उपायुक्‍त(महिला व बाल विकास) यांच्याकडे निर्णयार्थ पाठविणे 
बंधनकारक राहील. 

जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी यांनी सादर केलेला प्रस्ताव /शिफारस विचारात घेऊन 
विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही 
करण्यात यावी. तसेच शिफारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास 
विभागीय उपायुक्‍त महिला व बाल विकास यांचेकडून कारणासहित सदर अर्ज जिल्हा महिला व 
बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे परत पाठविण्यात येईल. 


६."क" प्रवर्गातील (संस्थेत कधीही दाखल नसलेले) अनाथ मुलांसाठी प्रमाणपत्र प्राप्त करणेसाठी 


करावयाच्या अर्जाची कार्यपध्दती :- 

१) अनाथांच्या "क" प्रवर्गामध्ये येणा-या ज्या मुलाचे आई वडिल हयात नाहीत अशा मुलांच्या बाबतीत 
त्यांनी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील. 

२) "क" प्रवर्गात येणा-या अनाथांचे आई-वडील हयात नसलेबाबत ग्रामसेवक/मुख्याधिकारी/वार्ड 
अधिकारी किंवा सक्षम अधिकारी यांचेकडून मिळालेला दाखला जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी यांनी तपासून प्रमाणित करावा. 

३) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून संबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण 


समितीकडे सदर अर्ज पाठविण्यात येईल. बाल कल्याण समितीकडून सदर अर्जाची तपासणी 

करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार पोलीस / महसूल विभाग/ग्राम विकास विभागाच्या 

यंत्रणेकडून छाननी करुन तसेच मुलाखत घेऊन अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून कमाल ४० 
पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 


दिवसात शिफारस पुन:श्च संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर 
करणे बंधनकारक राहील. 

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी बाल कल्याण समितीकडून प्राप्त शिफारस ७ 
दिवसात विभागीय उपायुक्‍त(महिला व बाल विकास) यांच्याकडे निर्णयार्थ पाठविणे बंधनकारक 
राहील. 

बाल कल्याण समितीची शिफारस विचारात घेऊन विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास 
यांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच शिफारस अमान्य करण्यात 
येऊन अनाथ प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास विभागीय उपायुक्त महिला व बाल विकास 
यांचेकडून कारणासहित सदर अर्ज जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे परत 
पाठविण्यात येईल. 


७. अनाथ प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची प्रक्रिया :- 


१) 


३) 


8) 


जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व बाल कल्याण समितीची शिफारस विचारात घेवून 
विभागीय उपायुक्‍त,महिला व बाल विकास यांनी चांगल्या प्रतिच्या कागदावर विहित करण्यात 
आलेल्या प्रपत्रातील नमुन्यानुसार छापील लेटर हेडवरती अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत 
करावे. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांच्या मार्फत अनाथ प्रमाणपत्रासाठी एक संकेतांक विकसीत 
करण्यात यावा. सर्वसाधारणपणे ज्यामध्ये पहिली दोन अक्षरे (MH), महाराष्ट्र राज्य, पुढील दोन 
अक्षरे ज्या जिल्ह्यातील CWC / 38 आदेशान्वये बाळक बालगृहात दाखल झाले आहे ते दर्शविल. 
संकेतामधील शेवटचा अंक हा अनाथ प्रमाणपत्राचा अनुक्रमांक दर्शविल. 

उदा. अहमदनगर (AH) तर पुढील अक्षर (९) हे (NGO) साठी व (७) हे शासकिय बालगृहासाठी 
दर्शाविलळ. तसेच जिल्ह्यात एकापेक्षा जास्त बाल कल्याण समिती, अस्तित्वात असतील तर १,२,३, 
असे नमूद करण्यात यावे. कधीही संस्थेत दाखल नसलेल्या बालकांच्या अनाथ प्रमाणपत्रामध्ये (९) 
आणि (७) ऐवजी (0) असा संकेतांक नमूद करावा. 

विभागीय उपायुक्‍त यांनी वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांच्या अभिलेखासाठी उपलब्ध करावी. 

अनाथ प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने जर कांही तक्रार असल्यास यासंदर्भात अपिलीय प्राधिकारी हे 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास हे राहतील. 


८. अनाथ मुलांची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीसाठी प्रक्रिया :- 


१) 


अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतीपूर्ती तर उच्च 
शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्त) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या 
शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करण्यात 
येईल. 
अनाथ आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीचे प्रस्ताव संबंधीत 
विद्यालये/महाविद्यालये/विद्यापीठ यांनी बाल न्याय निधी सदस्य सचिव तथा saya 
विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचेकडे सादर करावेत. 
बाल न्याय निधी सदस्य सचिव तथा उपायुक्‍त (बाल विकास) यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीचे 
प्रस्ताव एकत्रितपणे वेळोवेळी प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत 
बाल न्याय निधी व्यवस्थापन समितीसमोर सादर करावेत. 

पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 


र्‌. 


सदस्य सचिव तथा उपायुक्‍त(बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी 
संबंधीत विद्यालये/महाविद्यालये/विद्यापीठ यांना डिजीटळ पध्दतीने करावी. 


५) एखाद्या अनाथ प्रवेशिताने शैक्षणिक शुल्क संबंधीत विद्यालये/महाविद्यालये/विद्यापीठ यांना अदा 


केळे असेल तर aT वेळेस सदर प्रतिपुर्ती त्या विद्यार्थ्याला थेट डिजीटल पध्दतीने करण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८२३१६०३१०३८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


qo, 


११ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR MAHESH « 
ASHOKRAO 


( म.अ.वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री, नियोजन/ वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१२. 
93. 
१४. 
१द. 
96. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

उपायुक्‍त (महिला विकास)/ (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालयामार्फत) 

सर्व जिल्हा महिला व व बाल विकास अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, का-०३. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 
प्रपत्र 
अनाथ प्रमाणपत्र 


विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) यांचे कार्यालय - 


विभागाचे नाव- 
संदर्भ- १.शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र..................... विनांक... 
२.बाल कल्याण समिती................. यांचे पत्र क्र............. दिनांक ........ अन्वये केलेली शिफारस. 
३.जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे पत्र क्र............. दिनांक ........ अन्वये केलेली 
शिफारस. 
संकेतांक क्रमांक ..................... 
नवीन फोटो 
विभागीय उपायुक्त कार्यालयाचा 
गोल शिक्का 
नाव :- 
१) “अ” प्रवर्गातील अनाथ मुलांसाठी “अनाथ” असल्याचे प्रमाणपत्र. 
प्रमाणित करण्यात येते की, प्रवेशित नामे वय वर्षे 
अंदाजित जन्मदिनांक ------------- हा दिनांक पासून संस्था, मु. पो. --- 
ता. जिल्हा या शासनमान्य स्वयंसेवी/ शासकीय 
बालगृहात त्या संस्थेतील प्रवेशित रजिस्टरमधील नोंदणी क्रमांक नुसार दाखल झालेला ---- 
eee eed ues मुलगा / मुलगी अनाथ आहे. 
संस्थेत दाखल होण्याची पार्श्वभूमी :- (वर्णन erd)--------------------------------------------- 
प्रवेशित नामे................................ याच्या/हिच्या आई वडिलांचा ठाव ठिकाणा सर्व मार्गांचा अवलंब करूनही 


अद्याप लागळेला नाही किंवा लागण्याची शक्यता नाही. संबंधित प्रवेशित हा अनाथ असल्याचे प्रमाणित करीत 

आहे. तसेच त्याच्या जातीबाबत कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध नाही, असेही प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

२) “ब” प्रवर्गातील अनाथ मुलांसाठी “अनाथ” असल्याचे प्रमाणपत्र. 

प्रमाणित करण्यात येते की, प्रवेशित नामे वय वर्षे 

अंदाजित जन्मदिनांक ------------- हा दिनांक पासून संस्था, मु. पो. --- 
ता. जिल्हा या शासनमान्य स्वयंसेवी/ शासकीय 

बालगृहात त्या संस्थेतील प्रवेशित रजिस्टरमधील नोंदणी क्रमांक नुसार दाखल झालेला ---- 

लवचददी नयना मुलगा / मुलगी अनाथ आहे.संस्थेत दाखल होण्याची पार्श्वभूमी :- (वर्णन द्यावे)--------------- 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३. 


प्रवेशित नामे................................ याच्या/हिच्या (नांव व पत्ता) या नातेवाईकाचा शोध 
लागलेला असून, त्याचे प्रवेशिताशी नाते ------------ असे आहे. नातेवाईकाशी जात 
असल्याने, प्रवेशितांची जात असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित प्रवेशित 


हा अनाथ (आई वडील नसलेला) असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे 
३) “क” प्रवर्गातील मुलासाठी अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र. 


प्रमाणित करण्यात येते की, अर्जदार नामे वय वर्षे जन्म 
दिनांक 5555-53: हा /ही महिला व बाळ विकास विभागांतर्गत कार्यरत असणा-या संस्थेमध्ये कधीही 
दाखल नव्हती. ................ याचे/हिचे आई वडीळ मयत आहेत तथापि याचे /हिचे कागदपत्रावर 
४५४७१७४ जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.......................याचे/हिचे इतर नातेवाईक जिवंत असून 
त्याचे नातेवाईकांकडे संगोपन झालेले आहे. नातेवाईकाची जात .............. असल्याने अर्जदाराची 
जात................ असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच संबंधीत अर्जदार अनाथ असल्याचे (आई वडील 
नसलेला) असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


( अनाथ प्रमाणपत्र वितरीत करताना अनाथ मुलगा ज्या प्रवर्गातील (“अ*, “ब” आणि “क*) असेल त्यासंबंधीत 
नमुन्याचा वापर करण्यात यावा.) 


त्याचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, ही शुभेच्छा. 


(गोळ शिक्का) स्वाक्षरी /- 
नाव- 


विभागीय उपायुकक्‍त,महिला व बाल विकास, 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


